RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक १] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ - १० २०१८ / पौष १४- २०, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


काढण 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
No. NPA 2801/2/2017. - मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नपा -२०१६ / प्र. क्र. १० / का- ६, दिनांक 
१५ जून २०१६ व रानिआ / नप- २०१७/ प्र. क्र . १३/ का - ६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) 
चे कलम १०( १ ) खाली मी , उदय चौधरी, सिंधदर्ग जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनसचीत दर्शविल्याप्रमाणे कणकवली 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या ही व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा 

No . NPA 2801/2/ 2017 , दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . सदरबाबत प्राप्त हरकतींच्या अनुषंगाने दिलेल्या न्यायनिर्णय 
यांच्या अनुषंगाने मी , जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट- कलम ( २) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी केलेल्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
चे शासन राजपत्रान्वये कणकवली नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = १७ 


भाग एक - अ-( को .वि .पु.)- १ 


२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४- १० , २०१८/ पौष १४- २० , शके १९३९ 

( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती = ०२ 
( ब ) अनुसूचित जमाती = ०० 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ०५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) = ०९ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ ) अनुसूचित जाती = ०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती = ०० 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ०३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ वजा अनुक्रमांक ४ ) = ०५ 
२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१६ /प्र.क्र . १६ / का -६ , दिनांक १५ जून २०१६ 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १० , पोट -कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याद्वारे उक्त नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या 
व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
___ ३. या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 
क्रमांक असल्यास 


प्रभागाच्या व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु . जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ४ ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


सर्वसाधारण ( महिला) 


स्थळ - निम्मेवाडी , मधलीवाडी , करंबेळकरवाडी , सुतारवाडी , पिळणकरवाडी 
उत्तर -जानवली नदीपासून उत्तर - पश्चिम हद्दीपर्यंत . 
पूर्व- नागवे हद्द ते निम्मेवाडी रेल्वेलाईन हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम -- जानवली नदी ते रवळनाथ मंदिर मार्गे मच्छीमार्केट पर्यंत रस्ता मार्गे 
श्री . म्हसकर घर . 
दक्षिण -- श्री. म्हसकर घर मार्गे महारुद्र अपर्टमेंटपर्यंतचा रस्ता . 
स्थळ - वरचीवाडी , घाडीवाडी, धनगरवाडी, समर्थनगर 
उत्तर - जानवली नदीपासून उत्तर -पूर्वेस मौजे नागवे हद्दी पर्यंत . 
पूर्व- हरकुळ बु. सीमेपर्यंत . 
पश्चिम -- जानवली नदी ते रेल्वेलाईन मार्गे महारुद्र अपार्टमेंट पर्यंत . 
दक्षिण -- पटकीदेवी मंदिर मधलीवाडी ते वरचीवाडी मधील नाला . 
स्थळ - बांधकरवाडी, शिवशक्तीनगर व लगतचा परिसर 
उत्तर -दत्तमंदिर पासून श्री . दत्ताराम साटम यांचे घरापर्यंत 
पूर्व -- श्री . दत्ताराम साटम घर ते लक्ष्मण ठाकूर घरापासून नाल्यापर्यंत भाग . 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४- १०, २०१८/ पौष १४ - २०, शके १९३९ 


३ 


सर्वसाधारण 


पश्चिम- दत्तमंदिर बांधकरवाडी रस्त्यापासून कलींगण घर 
ते मारुती मंदिर ते नविन नरडवे रस्ता चौक 
दक्षिण - नवीन नरडवे रस्ता चौक ते बांधकरवाडी तिठा , 
शिवशक्तीनगर मार्गे गडनदीपर्यत 
स्थळ- परबवाडी, शिवाजीनगर, जळकेवाडी मधील 
शिवाजीनगर लगतचा पश्चिम भाग । 
उत्तर - श्री. गोविंद पाटकर घर ते बिला अर्पाटमेंट पर्यंत 
पूर्व- विष्णू अर्पाटमेंट ते सुजीत काणेकर घर 
पश्चिम - जळकेवाडी येथील नाला 
दक्षिण- श्री . भाऊ सावंत घर मार्गे गणपत सावंत घर मार्ग, 
परबवाडी अंतर्गत रस्ता 
स्थळ -विद्यानगर 
उत्तर - -बाळा बांदेकर घर यांचे जवळील नाला श्री आमणे 
घर मागील नाला. 
पूर्व- श्री. आमणे घर ते श्री . उबाळे चाळ पर्यंत नाला 
पश्चिम - श्री. नेवगी घर ते श्रीम. अलका सावंत घरापर्यतचा 
नाला 
दक्षिण श्रीम. अलका सावंत घर ते प्रांत ऑफीस 


5 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग ( महिला) 


स्थळ - दक्षिण बाजारपेठ 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
उत्तर - कै. आप्पासाहेब पटवर्धन चौक ते श्रीम. सुभद्रा घुरसाळे 
यांचे घरापर्यतचा बाजारपेठ रस्ता 
पूर्व- श्रीम . सुभद्रा घुरसाळे घर 
पश्चिम- कै. आप्पासाहेब पटवर्धन चौक, राष्ट्रीय महामार्ग ते 
श्री. वायंगणकर खाणावळीपर्यंत रस्ता 
दक्षिण- राष्ट्रीय महामार्ग ते नगरपंचायत कार्यालय समोरील 
रस्ता. 
स्थळ - बाजारपेठ रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग भालचंद्रनगर | सर्वसाधारण (महिला) 
उत्तर - राष्ट्रीय महामार्ग ते टकले हॉटेल मार्गे तात्या हर्णे 
घरापर्यत 
पूर्व-तात्या हर्णे घर ते भवानी मंगल कार्यालय 
पश्चिम - कोहिनूर परमिट रुम , राष्ट्रीय महामार्ग ते श्री . 
बाळकृष्ण मोर्ये यांचे घर 
दक्षिण- भवानी मंगल कार्यालयापासून पटवर्धन चौक 
बाजारपेठ रस्ता. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४- १० , २०१८/ पौष १४ - २०, शके १९३९ 


स्थळ -बौध्दवाडी, फौजदारवाडी 

अनुसूचित जाती 
उत्तर- जानवली नदी गणपती साना ते फौजदारवाडी लगत | ( महिला ) 
जानवली हद्दीपर्यत 
पूर्व जानवली नदी ते श्री . उमेश बुचडे घर मार्गे माऊलीनगर 
मधील श्रीम. सुहासिनी चव्हाण घरापर्यत 
पश्चिम- जानवली नदी गणपती साना ते शाळा नं.३ पर्यत 
दक्षिण - जि .प. शाळा नं.३ ते बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता 
स्थळ -टेंबवाडी रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग, कांबळी सर्वसाधारण ( महिला) 
गल्ली 
उत्तर -लिंगायत स्मशानभूमी ते जानवली नदी 
गणपती साना हद्द 
पूर्व जानवली नदी गणपती साना श्री . भालचंद्र मठ 
हद्द 
पश्चिम- लिंगायत स्मशानभूमी ते श्री . ठाकूर घरापर्यंत 
नाला 
दक्षिण- श्री. ठाकूर घर ते टकले हॉटेल पर्यंत . 
स्थळ- हायवेच्या पूर्वेकडील टेंबवाडी भाग, गांगोवाडी नागरिकांचा मागास 
उत्तर - मौजे कलमठ हद्दीपर्यत 

प्रवर्ग ( महिला) 
पूर्व- लिंगायत स्मशानभूमी जवळील नाला ते अंधारी 
गिरण पर्यत नाला 
पश्चिम - कलमठ हद्दीपर्यत 
दक्षिण- मसुरकर संकुल ते वृषाली हॉटेल मार्गे डेगवेकर 
मिल पर्यत 
स्थळ - सोनगेवाडी, तेलीआळी येथील हायवे लगतचा भाग अनुसूचित जाती 
उत्तर- श्री. मसुरकर संकुल ते ठाणेकर संकुल मार्गे डी. पी . 
रोड पर्यत 
पूर्व- श्री. रमेश काळसेकर घर ते उषा कॅन्स्ट्रक्शन संकुल 
मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग पर्यंत 
पश्चिम - मौजे कलमठ व आशिये हद्दीपर्यत 
दक्षिण- शिवाजी पुतळा ते राज्य परिवहन डेपो मार्गे आशिये 
हद्दीपर्यत 
स्थळ - हणे आळी , तेलीआळी उर्वरित भाग 

सर्वसाधारण 
उत्तर- गणेश हर्णे यांचे संकूल मार्गे दतात्रय डिचोलकर घर 
ते चिकन सेंटर पर्यत पाणंद 
पूर्व- बाळा बांदेकर नाला ते रामेश्वर प्लाझा संकल पर्यत 
पश्चिम- गणेश हर्णे संकुल ते सांडव संकुल पर्यंत 
दक्षिण - आबु तायशेटे हॉस्पीटल ते रामेश्वर प्लाझा जवळील 
नाला 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ -१०, २०१८ / पौष १४ - २०, शके १९३९ 


५ 


| सर्वसाधारण 


स्थळ- नेहरू नगर ,बिजली नगर 
उत्तर - मनोहर तेंडूलकर घर ते जुवेकर मेडिकल पर्यत 
पूर्व- राष्ट्रीय महामार्ग ते मराठा मंडळ जवळील गडनदी 
पर्यत 
पश्चिम - मौजे आशिये हद्दीपर्यंत 
दक्षिण गडनदी । 


14 


नागरिकांचा मागास 


प्रवर्ग 


स्थळ - जळकेवाडी - उर्वरित दक्षिण भाग 
उत्तर- पारकर घर ते देवजी राणे मार्गे डॉ. म्हसकर 
हॉस्पीटल पर्यंत 
पूर्व - डॉ. म्हसकर हॉस्पिटल ते नवीन नरडवे रस्ता 
मार्गे इंदिरा हुनरे चाळ पर्यत 
पश्चिम - म्हापसेकर घर मार्गे पारकर घर ते देवजी 
राणे घरापर्यंत 
दक्षिण - सावंत घर ते इंदिरा हुनरे चाल राष्ट्रीय 
महामार्ग पर्यतचा भाग 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग ( महिला) 


स्थळ -नाथ पै नगर , शिवाजी नगर मधील रस्त्याच्या 
दक्षिणे कडील भाग 
उत्तर -शिवाजी नगर येथील शिवाजी पुतळा, नवीन नरडवे 
रस्ता मार्गे रगजी घरापर्यंत 
पूर्व - श्री . बेलवलकर घर ते सावंत सॉ. मिल पर्यंत 
दक्षिण- दिवाणी न्यायालय ते सावंत सो मिल पर्यंत राष्ट्रीय 
महामार्ग 

। 
पश्चिम -शिवाजी नगर येथील शिवाजी पुतळा शाळा नं.5 
मार्गे मालपेकर घर मार्गे दिवाणी न्यायालयापर्यंत 


16 


स्थळ - परबवाडी मधील उर्वरीत भाग व शिवाजी नगर नागरिकांचा मागास 
मधील दक्षिणेकडील भाग 

प्रवर्ग 
उत्तर- शिवाजी नगर येथील सावंत चाळ ते परब वाडी 
येथील श्री. राजेंद्र माने संकुल 
पूर्व- श्री. राजेंद्र माने संकुल ते दळवी घरा पर्यत 
पश्चिम शिवाजी नगर येथील सावंत चाळ ते रगाजी 
घरा पर्यत अंतर्गत रस्ता 
दक्षिण- रगजी घर ते दळवी यांचे घरा पर्यत नरडवे 
रस्ता 


भाग एक - अ-( को. वि .पु.) - २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ - १० , २०१८/ पौष १४- २०, शके १९३९ 


सर्वसाधारण 


स्थळ- कनक नगर 
उत्तर- शिवशक्ती हॉल ते सरकारे घरापर्यंत नरडवे 
रस्ता 
पूर्व - सरकारे घर ते गडनदी पर्यत भाग 
पश्चिम - शिवशक्ती हॉल ते गडनदी पर्यंत (रेल्वे लाईन 
मार्गे ) 
दक्षिण - गडनदी पर्यत 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ . 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग , 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ -१०, २०१८ / पौष १४ - २०, शके १९३९ 

BY THE COLLECTOR , SINDHUDURG DISTRICT 


No. NPA - 2801/2 / 2017 . - In exercise of the powers conferred on me by order thigh If7311 / 91- 708 & / 
9 . 990 . 80 / .-o & , GHICA 24 OF POP & and 1371 / 79 - 7086 / 7 . 07 . 83 / 001- & , Frida FER P0869 of the State Election 
Commissioner , Maharashtra , I, Uday Chaudhari, Collector Sindhudurg proposes to make the following 
draft order under sub - section ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter reffered to as the said 
Act ) to fix for the Kankavli, Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which 
the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the 
schedule to the draft order bearing No. NPA - 2801/ 2 / 2017 , dated 8th December 2017 , was published as 
required by the provision to sub - section ( 1) of Section 10 of the information of the redent of Kankavli 
Nagar Panchayat . Adjudication taken according to receving objections to the said draft. I, The Collector 
of Sindhudurg District, in exercise of the powers conferred on me by sub- section ( 1) of section 10 of the 
said Act, hereby makes the following order namely : 

Order 


WHEREAS, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette , dated 7th November 2017 issued under 
sub -section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Kankavli Nagarpanchayat , the number of 
councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown 
below : 


. . 


... 


02 


1 . The number of Councillors to be elected 
2 . The number of Seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes 
(6 ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens ... ... 05 
3 . The total number of seats to be reserved for Women ... 

( Including the number of seats reserved for women belonging to 

the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 
4 . Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ), 
respectively , are as under : 

( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for women 
as General category (number of seats at serial number 3 

minus number of seats at serial number 4 ) 
2 . NOW , THEREFORE , in exercise of powers conferred on me by order No. If391 / 79- 709& / 
9 .00.80 / 001- 0 & , Ghich 84 of Polę of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub -section 
( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchyats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I,Uday Chaudhari, Collector of Sindhudurg hereby fix the number and 
4T 106 - 37-( 01.fa .g.) - 237 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ - १० , २०१८ / पौष १४- २०, शके १९३९ 


extent of the wards in to which the said Nagarpanchayat area shall be divided and specify the ward in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Backward Class of Citizens and 
Women ( Including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward 
Class of citizens ), as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 
1. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held 
immediately following the date of this Order. 

SCHEDULE 


Extent of the ward 


Wa1 Name of 
rd the ward , 
No . if any 


If the seat is reserved 
for whom I. e . whether 

for S . C ./S . T . or for 
women (including S . C . 
woman S . T . woman or 
B . C . C . woman ) 

242 


63 


General (Women ) 


General (Women ) 


Place -Nimmewadi, Madhaliwadi, Karambelkarwadi, 
Sutarwadi, Pilankarwadi 
North - Janavali river to north - west municipal limit 
East Nagawe Boundary to Nimmewadi Railwayline 
Boundary . 
West Janavali River to Rawalnath Temple road , 
Fish Market road . Up to mhaskar house 
South - Mr. mhaskar house road Maharudra 
appartment road 
Place - Varchiwadi,Ghadiwadi,Dhangarwadi, 
samarath nagar 
North Janavli river to North -East side nagve 
village limit (Municipal Limit) 
East Harkul Bu . boundary (Municipal Limit ) 
West Janavli river to Railwayline road, maharudra 
apartment 
South - Patki devi temple Madhaliwadi to 
varchiwadi nalla 
Place Bhandhkar wadi, Shiv Shakti Nagar and 
near by surrounding area 
North Datta Temple to Shri .Dattaram Satam s 
house 
East - Shri. Dattaram Satam to lakshuman Thakur s 
house upto nalla 
West Datta Temple , Bhandhkarwadi road 
Kalingan House upto Maruti Temple to new 
Nardave road chouk 
South New Nardave Road chouk to Bandhkar 
wadi Titha, Shiv Shakti Nagar upto Gud river 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ - १०, २०१८ / पौष १४ - २०, शके १९३९ 


९ 


General 


Reserved for 
Backward class of 
Citizen (Women ) 


Place Parabwadi, Shivaji Nagar, Jalkewadi Middle 
Shivaji Nagar near, West part 
North Shri,Govind Patkar s house to vishnu 
appartment 
East vishnu appartment to sujit kanekar house 
West -Jalkewadi nalla 
South Shri, Bhau Sawant s house to Ganpat 
Sawant s house upto Parabwadi Internal road 
Place Vidya Nagar 
North Shri,Bala Bandekar s house Nearest Nalla 
upto Shri. Aamaney house backside nalla 
East Nalla upto shri Aamaney house to shree 
ubaley chaul 
West shri nevagi house to Smt.Alka sawant s 
house up to Nalla 
South Smt.Alka Sawant s house to SDO to office 
Place- South Market 
North -K . Aapaa Saheb Patwardhan chauk to 
Smt. Subhadra Ghursale House till Market Road 
East- Smt.Subhadra Ghursale House 
West -K . Aapaa Saheb Patwardhan chauk , 
National Highway to Waingankar Hotel 
South - National Highway to Nagar Panchayat 
Office front side road 
Place Market Raod s North side part Bhalchandra 
Nagar 

North - National Highway to takle Hotel upto 
Tatya Harne house 
East- Tatya Harne house to Bhavani mangal 
karyalay 
West Kohinoor permit room , National Highway to 
Shri.Balkrushna morye house 
South - Bhavani mangal karyalay to Patvardhan 
chauk , Market road 


General (Women) 


General (Women ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ -१०, २०१८ / पौष १४ - २० , शके १९३९ 


Reserved for 
Schedule Caste 
(Women ) 


General (Women ) 


Place Baudhwadi, Fouzdarwadi 
North Janavli river Ganpati sana to Fouzdarwadi 
upto Janavli village limit (municipal limit ] 
East janavli river to Shri.umesh buchade house 
road upto Mauli nagar, Smt. Suhashini chavan 
house 
West Janavli river Ganpati sana to Z . P School 
no3 

South Z .P school no -3 to Baudhwadi Internal 
road 
Place Tembwadi,road side reamaning part ofkambli 
galli east side 
North - Lingayat cremeation ground to Janavli river, 
ganpati sana limit 

East - Janavli river to Ganpati sana Shri. Bhalchandra 
math limit 
West -Lingayat cremeation ground to Shri Thakur house 
upto nalla 
South Shri Thakur house to Takle hotel 
Place - East side to Highway part of tembwadi, 
Gangowadi 
North -Kalmath boundary (Municipal limit) 
East Nearest Nalla to Lingayat Cremination ground to 
Aandhari giran 
West - Kalmath boundary (municipal limit ] 
South Masurkar complex to vrushali hotel upto 
Degvekar mill 
Place Songewadi, Teli aali , Highway side part 
North Mr.Masurkar complex to Thanekar complex 
upto D .P .road limit 
East mr rames kalsekar house to usha construcition 
West Kalmath and Aashiye Village limit (Municipal 
limit ) 
South Shivaji Statue to S.T. Depo. Workshop upto 
Municipal limit 


Reserved for 
Backward class of 
Citizen (Women ) 


Reserved for 
Schedule Caste 


General 


Place Harne aali, Teli aali Remaining Part 
North mr .ganesh harne complex up to Dattatrya 
Dicholkar house to Chiken Center panand 
East -Bala Bandekar Nalla to Rameshwar Plaza 
complex 
West mr . ganesh harne complex to sandav complex 
South - mr. aabu tayshetye hosptial to rameshwar plaza 
nearest nalla 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४ -१०, २०१८/ पौष १४ - २०, शके १९३९ 


११ । । 


14 


Place Neharu Nagar, Bijali Nagar 

General 
North Manohar Tendulkar house to Juvekar Medical 
East-National Highway to Maratha Mandal upto Gud 
river 
West- Aashiye Village (Municipal limit) 
South -Gud River 
Place Jalkewadi-Remaining South Part 

Reserved for 
North mr. parkar house to mr devaji rane up to dr. Backward class of 
mhaskar hosptial 

Citizen 
East Dr. Mhaskar Hospital to New nardave road upto 
Indira Hunnare Chall 
West -Mapsekar House upto mr. parkar house to mr. 
devaji rane house 
South - Sawant house to Indira Hunnare hall upto 
National Highway Road limit . 
Place Nath PaiNagar - Shivaji Nagar - remaining part of Reserved for 
south side road 

Backward class of 
North - Shivaji Nagar- Shivaji Statue ,New Nardave 

Citizen (Women ) 
road upto ragaji house 
Eastmr.belvalkar house to mr. sawant sawmill 
West -Shivaji Nagar- Shivaji Statue, School, No. 5 , 
upto Malpekar house upto Diwani Court 
South - Diwani Court to Sawant saw mill upto National 
Highway road 
Place -Remaining part of Parab wadi & Shivaji Nagar - Reserved for 
South side part 

Backward class of 
North - ShivajiNagar, sawant chall to Parabwadi Shri 

Citizen 
Rajendra Mane complex 
East - Shri Rajendra Mane complex to Dalvi House 
West Shivaji Nagar, sawant chall to ragji house 
Internal road 
South - Ragji house to dalvi house upto Nardave road 


General 


Place Kanak Nagar 
North - shirvashkti hall to sarkare house, Nardave road 
East Sarkare House to gud river 
West- shirvashkti hall to Gud river (up to Railway line 
South Gud River limit 


Sindhudurgnagari, 
dated 28th December 2017 . 


UDAY CHAUDHARI, 
Collector, Sindhudurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


